सन 2029-22 मध्ये विशेष प्रसिध्दी मोहिम 
राबविण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास वित्तिय व 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : मावज-२०२१/प्र.क्र.२५१/का.३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १७ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा:- १. शासन निर्णय क्रमांक: मावज-२०२१/प्र.क्र.२५१/का.३४, दि.१३ जानेवारी, २०२२ 
२. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, यांचे क्र.पत्र क्र. वृत्तचित्र / विशेष प्रसिध्दी मोहिम २०२१-२२ 
जाहिरात प्रसिध्दी / का-७/३२४, दि.२३.११.२०२१ 
३. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, यांचे क्र.पत्र क्र. वृत्तचित्र / विशेष प्रसिध्दी मोहिम २०२१-२२ 
जाहिरात प्रसिध्दी / का-७/३६१, दि.२१.१२.२०२१ 
४. माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, यांचे क्र.पत्र क्र. वृत्तचित्र / विशेष प्रसिध्दी मोहिम २०२१-२२ 
जाहिरात प्रसिध्दी / का-७/४४६, दि.९.२.२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक: 


वाचा येथील क्रमांक १ च्या दि.१३ जानेवारी,२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिशिष्टानंतर 
खालील प्रमाणे वाचावे. 

"उपरोक्‍त तक्त्यामध्ये दर्शविण्यात आलेली रक्‍कम अंदाजित असून एखाद्या माध्यमांद्वारे प्रसिद्धी न 
झाल्यास सदर माध्यमांची रक्‍कम उपरोक्त तक्‍्त्यामधील कोणत्याही माध्यमांमध्ये आवश्‍यकतेनुसार मंजूर 
रक्कमेच्या मर्यादेत बदल करण्यास तसेच वरील उपक्रमाप्रमाणे कार्यवाही करताना महासंचालनालयाच्या 
अनुभव आणि व्यावसायिक कौशल्य व क्षमता लक्षात घेता माध्यमांची निवड, या माध्यमांच्या वापराचा आकार, 
कालावधी, वारंवारिता ठरविण्याबाबतचा अधिकार तसेच एकूण खर्चाच्या मर्यादेत उपक्रमावर कमी-जास्त खर्च 
करण्याचा अधिकार मा.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांना असतील." 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०२१७१३२२३६९५०७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. AVINDRA 


BHIKAJ] MORYE 
(अ. मि. AR) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
प्रत, 


-O 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल, 9/2 (लेखापरीक्षण) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर 

उपसंचालक, (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

लेखाधिकारी (आहरण व संवितरण), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ,(२ प्रती) 
निवड धारिका / कार्यासन ३४- सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


> | ६8 ३ डा त जा 


(३ 


